डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ व्या जयंती 
वर्षानिमित्त संगमवाडी, जि.पुणे येथे लहुजी वस्ताद 
साळवे यांचे स्मारकाचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक 
बाबी सनियंत्रित करणे याकरीता क्रांतीगुरू लहुजी 
साळवे स्मारक गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१८/प्र.क्र. ३३४/बांधकामे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ एप्रिल, २०२१. 


वाचा:- १) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१५/ प्र.क्र.१६३ 
/बांधकामे, दि. ९/१०/२०१५ 
2) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग क्र. बैठक - २०१६/ प्र.क्र.४७५/ 
बांधकामे, दि. २४/३/२०१७ 
३) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. १२/११/२०१८ 
४) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. १४/११/२०१८ 
५) मा.मुख्य सचिव कार्यालयाची दि. ३/१/२०२० रोजीची टिपणी 
६) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग क्र. संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र.०८ 
/समन्वय, दि.१०/०७/२०२० 


प्रस्तावना :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती वर्षानिमित्त संगमवाडी, जि. पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे 
यांचे स्मारक विकसित करण्याच्या कामाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. संगमवाडी, जि.पुणे येथे लहुजी वस्ताद 
साळवे यांचे स्मारकाचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबी सनियंत्रित करण्यासाठी विभागाच्या दि. १२/११/२०१८ 
रोजीचा शासन निर्णय व दि.१४/११/२०१८ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये गठीत करण्यात आली होती. तथापि, 
सदर समितीतील अशासकीय अध्यक्ष/ सदस्यांची नियुक्‍ती विभागाच्या दि.१०/०७/२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रद्द करण्यात आलेली आहे. आता, संगमवाडी, जि.पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारकाचे 
बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबी सनियंत्रित करण्याकरीता अशासकीय सदस्यांसह सुधारीत समिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
घटकासाठी ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे या अंतर्गत संगमवाडी, जि.पुणे 
येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारकाचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबी सनियंत्रित करणे याकरीता 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१८/प्र.क्र. ३३४/बांधकामे 


अ.क्र. | नाव समितीतील पद पत्ता 
शि श्री.विजय तुकाराम डाकले अध्यक्ष ८४/१६५, शास्त्रीनगर, पोलिस स्टेशन 
शेजारी,पौंड रोड, कोथरूड, पुणे 
श्री. राजू निवृत्ती धडे सदस्य ६३३,महात्मा फुले पेठ, पुणे 
श्री.निलेश बबन वाघमारे सदस्य गुलमोहर रेसिडेन्सी,डी.विग, फ्लट नं.१, 
स्नेह संकुल,आंबेगाव पठार, कात्रज, पुणे 
४ श्री.शांतीलाल मिसाळ सदस्य ५४ एच, पी.७१६, लोहियानगर, गंज पेठ, 
पुणे 
4 श्री. रवि बापुसाहेब पाटोळे सदस्य पी.एस.सी.कालनी, 7.8, घोरपडे पेठ,पुणे 
& श्री.बाळासाहेब सिताराम भांडे । सदस्य मु.पो.म्हाळुंगे, ता.मुळशी जि.पुणे 
विभागीय आयुक्त, पुणे शासकीय सदस्य विभागीय आयुक्त, पुणे 
आयुक्त, शासकीय सदस्य महानगरपालिका,पुणे 
महानगरपालिका,पुणे 
g आयुक्‍त, समाजकल्याण,पुणे | STA सदस्य समाज कल्याण AYIA a, FU 
।१० | जिल्हाधिकारी, पुणे सदस्य सचिव जिल्हाधिकारी कार्यालय,पुणे 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा 
संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०४२९१६४१०७२८२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Kondaji Ahi 
Of Maharashti Social Justice And Sp 


e, 
hi 
A Nn | | Ko Nn d aj | A h | re 2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d34347356798e6c9cf27e4353d6005 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल,मुंबई 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


AN AD 


मा.मंत्री, (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 


Co Xx 


| 


553) 


विभागीय आयुक्त, पुणे 

आयुक्त, महानगरपालिका, पुणे 

आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे 
जिल्हाधिकारी,पुणे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 
महालेखापाल,महाराष्ट्र,१,मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१४) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, पुणे 
१५) सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग,पुणे 
१६)निवडनस्ती (बांधकामे) 


wen ७. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


द. आ आ आळ ल. अडकले 


मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) मा.राज्यमंत्री, (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 
) 


INumber=fd9b93035f4da 174c04fa7 1634fe1f6aa493c78a5335198565 1f937888d'7 


Date: 2021.04.29 16:49:17 +05'30' 


(अनिल कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


